राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजनेसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर 
झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्‍कम 
अदा करणेस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.५२/२२/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.५२/२२/मशि-३, 
दिनांक १४/०६/२०२२. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.उशिसं/शिष्य-२०२२-२३/ तरतूद/ 
९८३३, दिनांक २१/०७/२०२२. 
प्रस्तावना : 
संदर्भीय १ येथील दिनांक १४/०६/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना या योजनेतंर्गत सन २०१८-१९, २०१९-२० व सन २०२०-२१ 
करीता महाआयटी कडून शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या अलॉटमेंटनुसार मंजूर विद्यार्थ्यांची प्रलंबित 
शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यासाठी जून, २०२२ अखेरपर्यंत वितरीत रु.१८,०६,००,०००/- इतक्या 
निधी वितरणाच्या मर्यादेत खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. संचालक, उच्च शिक्षण यांनी संदर्भिय 
दिनांक २१/०७/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेसाठी लेखाशिर्ष (२२०२ १४५६) 
३४- शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या उद्दिष्टाखाली सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ करीता 
शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना रु.८३,२७,६४,१८८/- इतक्या रक्कमेचे देयक अदा करणेबाबत 
प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रलंबित 
शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्याकरीता प्रस्तुत योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


प्रस्तावनेत नमुद केल्याप्रमाणे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 
या योजनेतंर्गत शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०, २०२०-२१ व सन २०२१-२२ करीता महाआयटी कडून 
शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या अलॉटमेंटनुसार मंजूर विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी रु.३३,५४,००,०००/- (रुपये तेहेतीस कोटी चौपन्न लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत 
खालील अटींच्या अधिन राहून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वितरीत करावयाच्या निधीचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये हजारात) 


अ.क्र उद्दिष्ट सन 2022-23 साठी | वितरीत केलेला वितरीत 
अर्थसंकल्पीत निधी निधी करावयाचा निधी 


।_१_ | ३४, शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ८६०००० १८०६०० ३३५४०० 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.५२/२२/मशि-३, 


१) शिष्यवृत्तीची रक्‍कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या महाडिबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून बँक खात्यात थेट 
जमा होईल या दृष्टिने कार्यवाही करावी. खर्च नियमानुसार करण्याची जबाबदारी संचालक, 
उच्च शिक्षण यांची राहील. 

२) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत निधीचे वाटप करावे व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


२. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.डब्ल्यू -०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण 
Coo इतर खर्च, (०२) संकीर्ण (०२) (०९) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 
(कार्यकम) (२२०२ १४५६) ३४, शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या तपशीलवार लेखाशिर्षांतर्गत २०२२-२३ या 
वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३ हा ama निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४७/१४७१, 
दिनांक ०३/०८/ २०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.9९०/२०२२/व्यय-५, दिनांक 
०८/०८/२०२२ नुसार प्राप्त झाळेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून शासन निर्णय, 
वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता 
होत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०९०२१६५६०९८८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 

H e mM a n t ku mM a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 

FF postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Pa n d h a | | n a t h 2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d722315bab7f006 
. €¢5420633722d42e0976d82a8, cn=Hemantkumar 

Pandharinath Baviskar 

Bavi 5 ka r Date: 2022.09.02 17:01:27 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
५. कक्ष अधिकारी, साशि.१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. निवड नस्ती मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


